RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४, अंक ३६ ( २ ) ] 


गुरुवार , मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


.. 


दुसरा मजला, मंत्रालय , मादाम कामा रोड , 

हुतात्मा राजगुरु 

चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मार्च २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे ) संरक्षण अधिनियम , १९९९. 

क्रमांक एमपीआय . ०४१७ / प्र.क्र .२१५ / पोल- १२. - ज्याअर्थी मे . कमर्शियल , रिद्धी- सिद्धी , मे . नवरत्न , मे . हरिओम फायनान्स लि . ( यात 
यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर 
परत करण्यास कसूर केली आहे , अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध जोडभावी पेठ, पोलीस स्टेशन , सोलापूर शहर येथे गु.र.नं. १६२/२०१६ भा.दं.वि. कलम ४०६, ४० ९, ४२० , 
३४ , सह एम.पी.आय.डी. अॅक्ट , १९९९ कलम ३ व ४ प्रमाणे 

गुन्हा 

नोंदविण्यात आला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे . 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम (१ ) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे ; आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी , उप विभाग सोलापूर , जि . सोलापूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


. 


( १ ) 


भाग चार - ब - ८०-१ 


प 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, शके १ ९ ४० 


उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 
मे . कमर्शियल , रिद्धी- सिद्धी, मे. नवरत्न, मे. हरिओम फायनान्स लि . या संस्थेचे संचालक व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे 
असलेल्या मालमत्तांची सुची खालीलप्रमाणे आहे 


( अ ) स्थावर मालमत्ता : 


- 


अ.क्र . 


मालमत्ताधारकाचे नाव 

( २ ) 


मालमत्तेचा तपशील 

( ३ ) 


( १ ) 


१ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


२ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


१) शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 
२) सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


५ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


. 


६ सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


मौजे हगलुर, ता. उत्तर सोलापूर येथील गट नं . १९ / २, क्षेत्रफळ १.७० हे. आर . 

शेतजमीन . 
शहर सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील जुना सर्व्हे नं .१७, नवीन सर्व्ह 

नं .१०/ १ अ/ १ याचे क्षेत्रफळ १.१३ हे. आर. पैकी पूर्वेकडील मधला दक्षिणोत्तर 
पट्टा सर्व्हे नंबर १० / १ अ पैकी पूर्वेस लगत असलेली शेतजमीन , क्षेत्रफळ 

००.६० हे . आर . 
शहर सोलापूर , ता . उत्तर सोलापूर , सोलापूर महानगरपालिका, हद्दीतील सर्व्ह 
नं .१० /१ अ पैकी, ( २) उत्तरेकडील क्षेत्रफळ १.०० हे. आर., सर्व्हे नं .१० / 

१ अ /१ चे उत्तर - पश्चिमेस लागून असलेली शेतजमीन . 
मौजे मुळेगांव, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील गुरुशरन गृह रचना योजना 

भाग २ मधील बिनशेती गट नं .८४/ २ मधील खुले प्लॉट नंबर १७६, १४७, 
१७५ ची खुली जागा क्षेत्रफळ प्रत्येकी ९ ३.३३ चौरस मीटर . 
गुरुशरन गृह रचना भाग १ सोलापूर हद्दीतील ग्रामपंचायत , मौजे मुळेगांव येथील 

गट नं . ८८/२ पैकी पूर्वे कडील मंजूर ले आऊट प्रमाणे प्लॉट नं . १०३, १०८ , 
१० ९, ११०, १११, ११८ , ११ ९, १२०, १२१ ची खुली जागा क्षेत्रफळ प्रत्येकी 

९ २.८ ९ चौरस मीटर . 
गुरुशरन गृह रचना भाग १ सोलापूर हद्दीतील ग्रामपंचायत, मौजे मुळेगांव येथील 

गट नं .८८ / २ पैकी पूर्वे कडील मंजूर ले आऊट प्रमाणे प्लॉट नं . ११२, ११३ , 
११४ , ११५, ११६, ११७ ची खुली जागा क्षेत्र सर्व प्लॉट मिळून ६ ९१.५४ 

चौरस मीटर . 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील जोडभावी पेठ मधील घर नंबर ९ ४ / २१७, 

क्षेत्रफळ ७८७/७३ चौरस फूट . 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील मंगळवार पेठ , दुकान गाळा जागा यासी सिटी 
सर्व्हे नं . ३१७ ९ / १/ १ व ३१७ ९ / २ / १, नवीन घर नंबर १०३, क्षेत्रफळ २०६.२२ 
चौरस मीटर मध्ये बांधलेल्या इमारतीच्या तळ मजल्यावरील दुकान गाळा 
नंबर २ याचे क्षेत्रफळ १७ ९.२८ चौरस 

फूट. 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील भवानी पेठ येथील टी . पी . स्किम नंबर २ 

मधील घर जागा यासी म्यु . घर नं. ६ व सिटी सर्व्हे नं . २०८ अ / ३, क्षेत्रफळ 
१५.५०, २७.५० , १९ .४०, १ ९.४० , १२९ चौरस मीटर प्रत्येकी १० x १० 

च्या ५ खोल्या . 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील भवानी पेठ , येथील टी . पी . स्किम नंबर २ 

मधील घर जागा यासी म्यु . घर नं . ६ व सिटी सर्व्हे नं .२०८ अ/ ९ याचे क्षेत्र 
२६.६० , २७.५० , १२ ९ चौरस मीटर . 


७ सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


८ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


९ १) शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 

२ ) नागेश रेवणसिद्ध काटगांवकर . 


१० १ ) शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 

२ ) नागेश रेवणसिद्ध काटगांवकर 
३ ) सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२ , २०१८ / चैत्र १, 


शके १ ९ ४० 


अ.क्र . 


मालमत्ताधारकाचे नाव 

( २ ) 


मालमत्तेचा तपशील 

( ३ ) 


( १ ) 


११ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


१२ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


१३ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


१४ सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


१५ १ ) शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 

२ ) नागेश रेवणसिद्ध काटगांवकर 
३ ) सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


१६ सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


१७ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


१८ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


मौजे केशेगांव, ता . 

तुळजापूर 

येथील भूमापन गट क्रमांक ५८ याचे एकूण क्षेत्रफळ 
१०.२५ हे . आर . पैकी मध्यभागातील जमीन क्षेत्रफळ ०१.२० हे. आर . 

शेतजमीन. 
मौजे केशेगांव , ता . 

तुळजापूर 

येथील भूमापन गट नंबर ५८ याचे एकूण क्षेत्रफळ 
१०.२५ हे.आर. पैकी मध्यभागातील जमीन क्षेत्रफळ ०१.२१ हे . आर . शेतजमीन . 
अक्कलकोट, ता . अक्कलकोट नगरपरिषद हद्दीतील सिटी सर्व्हे नंबर १७९ ८ / ५ , 

क्षेत्रफळ ६७.५० चौरस मीटर . 
मौजे आहेरवाडी, जिल्हा परिषद सोलापूर हद्दीतील व पंचायत समिती ता . दक्षिण 

सोलापूर गट नंबर ५५२ / अ/ २, क्षेत्रफळ ०२.०२ हे.आर. शेतजमीन . 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील भवानी पेठ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 

भागातील टी . पी . स्किम नंबर २ मधील फायनल प्लॉट नंबर १७६ पैकी सब 
प्लॉट नं . २४ व २५ ची घर जागा क्षेत्र १११.६ चौरस मीटर, यात ९.२ ९ चौरस 

मीटर चे बांधकाम असलेली प्रत्येकी १० x १० च्या दोन खोल्या . 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील सर्व्हे नं . १५३/१ , प्लॉट नंबर १२८ , क्षेत्र 

४ ९ ८ / ७ चौरस मीटर यावरील विजयराज रेसिडेन्सी या अपार्टमेंन्ट मधील 

चौथ्या मजल्यावरील प्लॉट नंबर ४०२बिल्टप क्षेत्रफळ ८२.७१ चौरस मीटर . 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील भवानी पेठ सोलापूर टी . पी. स्किम नंबर २ , 

फायनल प्लॉट नं .२१४ मधील सत्येम हाईट्स या इमारती मधील तळ 
मजल्यावरील दुकान नंबर १२, चटई क्षेत्रफळ ४०.३३ व १३४२.७ चौरस 

मीटर असलेले गाळे . 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील बाळे येथील जुना सर्व्हेनं . ८२/२ खुला प्लॉट 

नंबर १२८, क्षेत्रफळ ७००० चौरस फूट खुली जागा. 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील नवीपेठ , गोल्डफिंच पेठ, येथील 

म्यु . 

नंबर 
३०, सिटी सर्व्हे नं . ८६४२ मधील क्षेत्र १६८.१ चौरस मीटर, सदर जागेतील 
राजधानी कॉम्प्लेक्स या नावाने बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारती मधील 
तळमजल्या वरील दुकान नं . ३ ची जागा क्षेत्र १७१ चौरस फूट हा गाळा. 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील भवानी पेठ येथील विभाग क्रमांक २२/८४ 

मधील टी . पी . स्किम नंबर २, फायनल प्लॉट नं..५४/ अ , सब प्लॉट नं .३० 
पैकी मंत्रीचंडक नगर या नावाने ओळखले जाणारे रो हाऊस ब्लॉक नं . ए / २ / 
२१४ , क्षेत्रफळ ९ २१.५ चौरस फूट जागा, तसेच मंत्रीचंडक इ २६, क्षेत्रफळ 
३००० चौरस 

फूट, तसेच मंत्रीचंडक रो हाऊस बी . १७, क्षेत्रफळ 

फूट . 
मौजे कोंडी, ता . उत्तर सोलापूर येथील कोंडी ग्रामपंचायत हद्दीतील गट नंबर 

३१५/२, बिनशेती प्लॉट नंबर ७, क्षेत्रफळ २७७ चौरस मीटर खुली जागा. 
सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील मंगळवार पेठ येथील घर जागा सिटी सर्वे 

नंबर २३०४ चे एकूण क्षेत्रफळ ७७.८ चौरस मीटर जागा. 
मौजे नेहरुनगर, सोलापूर शहर येथील जुना सर्व्हे नं . ३५६/४ , नवीन सर्व्हे नंबर 

२४/५ , पैकी मेहता रेसिडेन्सी पार्क मधील प्लॉट नंबर ३६, क्षेत्रफळ १९ ४.७० 

चौरस मीटर . 
सोलापूर शहर येथील सिटी सर्व्हे नं.९ २०५ /१/ २१७/ १, क्षेत्रफळ ७३.२१ चौरस मीटर. 
सोलापूर शहर पश्चिम मंगळवार पेठ येथील सिटी सर्व्हे नं .२५२० / १, क्षेत्रफळ 

४८.५ चौरस मीटर . 


१९ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


२० १) सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 

२) शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


~ 


, 


७५० चौरस 


२१ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


. 


२२ सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


२३ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


२४ सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 
२५ नागेश रेवणसिद्ध काटगांवकर 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, शके १९ ४० 


( ब ) जंगम मालमत्ता (बँक अकाऊंट ) माहिती : 


- 


अ.क्र . 


बँकेचे नाव 


खातेधारकांचे नाव 

( २ ) 


खाते क्रमांक 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


१०१४०१००००४८६ 


४२००२ ९ २ 


५०३८ / ९९ ००३ / १८ 


१११३०२८४०००६७०१ 


५८७०११२००००१६६४ ९ 


५०२४ 


३३८५२१४२९ ८५ 


०१६०२३१००००३४ ९ २ 


२ सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 


०१९९०१५२१८८१ 


४२००२ ९ ३ 


५८७००२२००००१३२८४ 


५८७०११२००००१७३०० 


००२००५१००००८ ९ ०४ 


४७१ ९ 


३३७५८ ९ ७८७६ ९ 


०१६०२२१००००१ ९ ८५ 


२०६ / ३३२ 


बँक ऑफ बडोदा, रेल्वेलाईन , सोलापूर 
शहा बेनिफिटस , मंगळवार पेठ , सोलापूर 
श्रीराम चिटस महा . लिम 
सोलापूर जिल्हा सहकारी बँक , सोलापूर 
सोलापूर जनता सहकारी बँक, सोलापूर 
सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बँक 
स्टेट बँक ऑफ इंडीया, सोलापूर 
बारामती सहकारी बँक, सोलापूर 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , सोलापूर 
शहा बेनिफिटस , मंगळवार पेठ , सोलापूर 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर सिध्देश्वर सहकारी बँक 
स्टेट बँक ऑफ इंडिया 
बारामती सहकारी बँक 
बारामती सहकारी बँक 
द . फेडरल बँक 
अॅक्सिस बँक , सोलापूर 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , सोलापूर 
बँक ऑफ महाराष्ट्र , सोलापूर 
आय . एन. जी . बँक, कोटक , सोलापूर 
आय . एन. जी . बँक, कोटक , सोलापूर 
आय. एन . जी .बँक, कोटक , सोलापूर 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 
सोलापूर जनता सहकारी बँक 


१५ ९ ३०१०००५६३ ९ ० 


३ रुद्रतेज स्टील ट्रेडर्स 


९ १४०२००३६४१७१४८ 


४ 


रुद्र सेल्स 


६०२० ९ ३८४१४२ 


५ 


६०२० ९ ३८४६१८ 


५२८०११०११ ९ १७ 


७ 


५२६०११०१२२४६ 


८ 


५२६०११०११६६५ 


- 


०००२२६ 


५८७००२५०२००००११ 


रुद्र ट्रेडींग कार्पोरेशन 
६ इंद्रायणी एंटरप्रायझेस 

रुद्रा सेल्स 

रुद्र ट्रेडींग कोर्पोरेशन 
९ रुद्रतेज स्टिल ट्रेडर्स 
१० रुद्रतेज स्टिल ट्रेडर्स 
११ यश एंटरप्रायझेस 
१२ रुद्र बिल्डर्स 
१३ इंद्रायणी एंटरप्रायझेस 
१४ रिद्धीसिद्धी फायनान्स 
१५ ओंकार एस. काटगांवकर 
१६ यश एस . काटगांवकर 


०००२२१७ 


००० ९ ३३ 


५८७००२५०२०३७२२५१ 


०००२२११ 


५८७००२२००००१४४७० 


५८७००२२००००१४४७० 


१७ कमर्शियल फायनान्स 


०००२३५८ 


१८ रुद्र सेल्स 


५८७००२५०२०३७२२५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, शके १ ९ ४० 


५ 


अ . क्र . 


खातेधारकांचे नाव 

( २ ) 


बँकेचे नांव 

( ३ ) 


खाते क्रमांक 

( ४ ) 


( १ ) 


०१६०१३१०००००५४६ . 
०१६०२३१०००००६४८ 


०१६०२३१०००००६५७ 


०१६०२३१०००००५८८ 


. 


०१६०२३१०००००६३६ 


०१६०२३१०००००५४५ 


०१६०२३१०००००६०६ 


०१६०२२१०००००६४२ 


. 


०१६०२२१००००२६७५ 


१ ९ रुद्रतेज स्टिल ट्रेडर्स 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
२० विश्व गॅझेट 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
२१ इंद्रायणी एंटरप्रायझेस 

द . बारामती सहकारी बँक, सोलापूर 
२२ उददेश कन्स्ट्रक्शन 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
२३ इझीकिचन 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
२४ इश्वर्यकिचन 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
२५ हरिओम फायनान्स 

द . बारामती सहकारी बँक, सोलापूर 
२६ रुद्र मशनरी 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
२७ काटगांवकर एस . आर. आणि 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
एस . एस . सरवदे 
२८ रुद्र सेल्स 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
२९ रुद्र मोबाईल्स 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
३० रुद्रतेज एस . काटगांवकर 

द . बारामती सहकारी बँक, सोलापूर 
३१ रुद्रतेज एस . काटगांवकर 

द . बारामती सहकारी बँक, सोलापूर 
३२ ओंकार एस . काटगांवकर 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
३३ रुद्र ट्रेडींग कार्पोरेशन 

द . बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
३४ काटगांवकर शेखर आणि यश आणि पुजा. द. बारामती सहकारी बँक , सोलापूर 
३५ इंद्रायणी एंटरप्रायझेस 

द . फेडरल बँक लि . 
३६ रुद्रा सेल्स 

द . फेडरल बँक लि . 
३७ रुद्रा ट्रेडींग कार्पोरेशन 

द . फेडरल बँक लि . 


१६०२३१०००००६३० 


०१६०२३१०००००६३ ९ 


२०६ / २ ९ ६ 


२०६/३३२ 


०१६०२२१००००२६६८ 


६०२० ९ ३८४६० ९ 


१७७ ९ 


१५ ९ ३०२००००१५३६ 


१५ ९ ३०२००००१५५१ 


१५ ९ ३०२००००१५४४ 


( क ) वाहनांची माहिती : 


अ.क्र . 

वाहनधारकाचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


२ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


३ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


वाहनाचा तपशील 

( ३ ) 
बजाज कंपनीची प्लॅटिना दुचाकी वाहन, त्याचा आरटीओ रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमएच १३, ए. 

एस . ६६७ ९ त्याचा चेसी नंबर २, DDDZZZSWM ९९९५३५ ) . 
बजाज कंपनीची डिस्कव्हर दुचाकी मोटार सायकल आरटीओ रजिस्ट्रेशन क्र . एमएच १३, 

सीसी . ०४१२ त्याचा चेसी क्र . MDZA५७AZ४FWL ०४८७८ . 
बजाज कंपनीची डिस्कव्हर दुचाकी गाडी आरटीओ क्र . एमएच १३, सीसी ४१३ त्यांचा 

चेसी क्र . MDZA५७AZ ९ FWK ०२८३३ . 
हिरो होंडा कंपनीची स्प्लेंडर प्लस मोटार सायकल, आरटीओ रजिस्टेशन क्र . एमएच १३ , 

बीए ५११५ त्याचा चेसी क्रमांक MDLHA१०ADB९ FO ९ ३३९ . 
मारुती कंपनीची ओमीनी ई कार तिचा आरटीओ रजिस्ट्रेशन क्र . एमएच १३, एसी ६३७५ , 

त्याचा चेसी क्र . MA३EVB११SO११४८५१३ Ke. 
टाटा कंपनीची नॅनो कार तिचा आरटीओरजिस्ट्रेशन क्र . एमएच १३, बीएन ६३३९ त्याचा 

चेसी क्र . MAT६१२२७७FKC ०४४५२. 
टाटा कंपनीची ए.इ.ई.सी. एक्स ही चार चाकी मालवाहतूक गाडी त्यांचा आरटीओ रजिस्ट्रेशन 

क्र . एमएच १३ , एएन ३२८२. 


४ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


५ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


६ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


७ शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 


भाग चार - ब - ८०-२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, 


शके १ ९ ४० 


( ड ) इतर मालमत्ता : 


वाहनाचा तपशील 

( ३ ) 


१ 


अ . क्र . 

वाहनधारकाचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१. शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 

२. सुकेशिनी शेखर काटगांवकर 
२ १. शेखर रेवणसिद्ध काटगांवकर 

२. सुकेशिनी शेरखर काटगांवकर 


सोलापूर जनता सहकारी बँक , शाखा उजनी कॉलनी, सोलापूर या बँकेत ७० तोळे 

( ७०० ग्रॅम ) सोने तारण ठेवलेले आहे . 
बारामती सहकारी बँक, शाखा भवानी पेठ, सोलापूर येथे २५ तोळे ( २५० ग्रॅम) सोने तारण 

ठेवलेले आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज अजेटराव , 


शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, 


शके १ ९ ४० 


HOME DEPARTMENT 


Second Floor, Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Square 
Mumbai 400 032 , dated 21st March 2018 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999. 

No. MPI. 0417 /CR.215 /Pol- 12. - Whereas complaints have been received from number of 
depositors against M /s. Commercial, Ridhi-Sidhi, M /s . Navratna , M / s. Hariom Finance Society 
Ltd. (hereinafter referred to as “ the said Financial Establishment ” ) and so also Directors of the 
said financial establishment complaining that they have defaulted to return the said deposits 
made by the depositors after maturity ; 

And whereas , an offence has been registered against the accuseds at Jodbhavi Peth Police 
Station , Solapur City vide C.R.No. 162/2016 under sections 406 , 409 , 420 , 34 of Indian Penal Code 
r / w section 3 and 4 of M.P.I.D. Act , 1999 ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government 
has to protect the interest of depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 and sub 
section ( 1) of Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial 
Establishment) Act , 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act ) the 
Government of Maharashtra hereby , 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Directors and their relatives as specified in the Schedule; and 

(6 ) appoints the Sub -Divisional Officer, Sub -Division Solapur , Dist. Solapur to be the 
Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 
Establishment and its Directors ; 

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court : 

Schedule 
M / s. Commercial, Ridhi- Sidhi, M / s. Navratna, M / s. Hariom Finance Society Ltd. its Directors 
and their Family members and Relative the said property list as under : 
( A ) Immovable property 


Sr. 
No. 


Description of Property 


Name of property holder (Name 
of Finance Company and Accused ) 


1 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


2 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


Mouje Haglur , Tah . North Solapur ,Gat No. 19/2 , 

Area 1.70 Ha.R. Agriculture Land. 
City Solapur Municipal Corporation Area , Old 

Survey No. 17 , New Survey No. 10 / 1A / 1 , Area 1.13 
Ha. R., Partly East side South Band , Surve No. 

10 / 1A Partly East Agriculture land 00.60 Ha.R. 
City Solapur , Tah . North Solapur , Municipal 

Corporation Area Surve, No.10 / 1A Partly , North 
Side Area 1.00 Ha. R. , Survey No. 10 /1A/ 1 , 
North -West side Agriculture Land. 


3 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


भाग चार - ब - ८०-२अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, 


शके १ ९ ४० 


Sr. 
No. 


Description of Property 


Name of property holder (Name 
of Finance Company and Accused ) 


> 


4 ( 1 ) Shekhar Revansiddha Katagaonkar Mouje Mulegaon , Tah . South Solapur , Gurusharan 
( 2 ) Sukeshini Shekhar Katagaonkar Grah Rachna Schm , Part - II , N. A. Gat No. 84/2 , 

Open Plot No. 176 , 147 , 175 , Area 93.33 Sq. M. 

per plot. 
5 Shekhar Revansiddha Katagaonkar Gurushran Grah Rachna, Part- I,Mauje Mulegaon , 

Tah . South Solapur, Gat No. 88/2 , East Side 
N. A. Layout Plot No. 103 , 108 , 109, 110 , 111 , 
118 , 119 , 120 , 121, Open Plot Area 92.89 Sq. M. 

per plot. 
6 Sukeshini Shekhar Katagaonkar Gurushran Grah Rachna , Part- I , Mauje 

Mulegaon , Tal. South Solapur , Gat No. 88/2 , 
East side N. A. Layout Plot No. 112 , 113 , 114 , 

115 , 116 , 117 , Open Plot Area 691.54 Sq.M. 
7 Sukeshini Shekhar Katagaonkar Solapur Municipal Corporation Area , Jodbhavi 

Peth , House No. 94/217 , Area 787/73 Sq.M. 
8 Shekhar Revansiddha Katagaonkar Solapur Municipal Corporation Area East , 

Mangalwar Peth , Shop City Survey No. 3179 / 1/ 
1 and 3179/2/1 , New House No.103, Area 206.22 
Sq.M. in Devepted House Shop No. 2 , Area 

179.28 Sq. Ft . 
9 ( 1 ) Shekhar Revansiddha Katagaonkar Solapur Municipal Corporation Area , Bhavani 
( 2 ) Nagesh Revansiddha Katagaonkar Peth , T. P. Scheme No. 2 , House No. 6 and 

City Survey No. 208A / 3 , Area 15.50 , 27.50 , 19.40 , 

19.40 , 129 Sq.M., Total 5 Rooms. 
10 ( 1) Shekhar Revansiddha Katagaonkar Solapur Municipal Corporation Area , Bhavani 

(2 ) Nagesh Revansiddha Katagaonkar Peth , T. P. Scheme No.2 , House No.6 and City 

( 3 ) Sukeshini Shekhar Katagaonkar Survey No.208 / A / 9 , Area 26.60 , 27.50 , 129 Sq.M. 
11 Shekhar Revansiddha Katagaonkar Mouje Keshegaon , Tah . Tuljapur Dist. Osmanabad 

Gat No. 58, Area 10.25 Ha.R. Partly 1.20 Ha.R. 

Agriculture Land . 
12 Shekhar Revansiddha Katagaonkar Mouje Keshegaon Tah . Tuljapur, Dist . Osmanabad , 

Gat No. 58, Area 10.25 Ha.R., Partly 1.21 Ha.R. 

Agriculture Land . 
13 Shekhar Revansiddha Katagaonkar Akkalkot , Tah . Akkalkot Nagar Parishad , City 

Survey No. 1798/5 , Area 67.50 Sq.M. Plot . 
14 Sukeshini Shekhar Katagaonkar Mouje Aaherwadi Tah . North Solapur, Gat 

No. 552/A /2 , area 2.2 Ha.R. Agriculture Land . 
15 (1 ) Shekhar Revansiddha Katagaonkar Solapur Municipal Corporation Area , Bhavani 

(2 ) Nagesh Revansiddha Katagaonkar Peth , T. P. No. 2 , Final Plot No. 176 , Sub Plot 
( 3 ) Sukeshini Shekhar Katagaonkar No. 24 and 25 House , Area 111.6 Sq.M.and 9.29 

Sq.M. Construction of 10x10 two rooms 
16 Sukeshini Shekhar Katgaonkar 

Solapur Municipal Corporation Area , Survey 

No.153/ 1 , Plot No.128 , Area 498/7 Sq.M., 
Vijayraj Residency , 4th Floor , Plot No. 402 
Built Area 82.71 Sq.M. 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २२ , २०१८ / चैत्र १, शके १९ ४० 


Sr. 
No. 


Description of Property 


Name of property holder (Name 
of Finance Company and Accused ) 


17 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


18 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


19 Sukeshini Shekhar Katagaonkar 


20 Sukeshini Shekhar Katgaonkar and 

Shekhar Revansiddha Katgaonkar 


> 


> 


Solapur Municipal Corporation Area , Bhavani 

Peth , Solapur T. P. No.2 , Final Plot No.214 , 

Sattyam Hiats, Shop No.12 , Area 1342.7 Sq.M. 
Solapur Municipal Corporation Area, Mouje Bale 

Tah . North Solapur , Old Survey No.82 /2 , Open 

Plot No. 128 , Area 7000 Sq. Ft. 
Solapur Muncipal Corporation area, Navi peth , 

Goldflich peth , City Survey No. 8642 , area 168.1 
Sq.M. ( Rajdhani Complex , Shop No. 3 , area 

171 Sq . ft .) . 
Solapur Municipal Corporation Area , Bhavani 

Peth , 22/84 , T.P. No.2 , Final Plot No.54 / A , Sub 
Plot No. 30 , (Mantri Chandak Row House Block 
No. A / 2 / 2014 , Area 921.5 Sq.Ft. and Mantri 
Chandak E 26 , Area 3000 Sq . Ft. , and Row 

House B. 17 , Area 750 Sq. Ft . 
Mouje Kondi, Tah . North Solapur , Gat No. 315/2 , 

N. A. Plot No.7 , Area 277 Sq. M. 
Solapur Municipal Corporation Area , West 

Mangalwar Peth House , City Survey No. 2304 , 

Area 77.8 Sq.M. 
City Solapur, Neharunagar , Old Survey No. 356 / 

4 , New Survey No. 24/5 , Mehata Residence 

Park , Plot No. 36 , Area 194.70 Sq.M. 
City Survey No. 9205/1/217/1, Area 73.21 . 


21 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


22. Sukeshini Shekhar Katagaonkar 


23 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


24 Sukeshini Shekhar Katgaonkar 

( Sukehini Govind Sarvade ) 


25 Nagesh Ravansiddha Katagaonkar 


City Survey No. 2520/1 , Area , 48.5 , West 

Mangalwar Peth , Solapur. 


( B ) Movable Property (Bank Accounts ): 


Sr. 
No. 


Name of the Account 
Holder ( Accused / 
Finance Institute ) 


Name of Bank 


Account No. 


1 


Bank of Badoda, Railway Line, Solapur 


10140100004086 


Shekhar Revansiddha 
Katagaonkar 


Shaha Benefits , Mangalwar, peth , Solapur 4200292 


Shriram Chits Maha . Ltd. 


5038/99003/18 


111302840006701 


5870112000016649 


Solapur Dist. Co -op Bank 
Solapur Dist . Co - op Bank 
Solapur Sidheshwar Co-op Bank 
State Bank of India , Solapur 
Baramati Co -op . Bank . 


5024 


33852142985 


016023100003492 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, शके १ ९ ४० 


Sr. 
No. 


Name of the Account 
Holder (Accused / 
Finance institute ) 


Name of Bank 


Account No. 


2 Sukeshini Shekhar 

Katgaonkar 


Bank of Maharashtra 

019901521881 
Shaha Benefits , Mangalwar peth , Solapur 4200293 
Solapur Janta Co- op . Bank 

5870022000013284 
Solapur Janta Co- op . Bank 

5870112000017300 
Solapur Janta Co - op . Bank 

002005100008904 
Solapur Siddheshwar Co -op Bank 

4719 


State Bank of India 


33758978769 


016022100001985 


Baramati Co -op . Bank 
Baramati Co -op . Bank 


206/332 


The Fedaral Bank 


15930100056390 


3 Rudratej Steel Traders 


Axis Bank 


914020036417148 


4 Rudra Sales 


Bank of Maharashtra 


60209384142 


Bank of Maharashtra 


60209384618 


5 Rudra Trading 

Corporation 
6 Indrayani Enterprises 


I.N. G. Bank Kotk 


528011011917 


7 Rudra Sales 


I.N. G. Bank , Kotk 


526011012246 


I.N. G. Bank , Kotk 


526011011665 


000226 


8 Rudra Treding 

Corporation . 
9 Rudratej Steel Traders 
10 Rudratej Steel Traders 
11 Yash Enterprises 
12 Rudra Bildars 


587002502000011 


0002217 


000933 


5870025020372251 


0002211 


13 Indrayani Enterprises 
14 Riddhi Siddhi Finance 
15 Onkar S. Katgaonkar 
16 Yash Katgaonkar 
17 Commercial Finance 


5870022000014470 


5870022000014470 


Solapur Janta Co -op. Bank 
Solapur Janta Co -op. Bank 
Solapur Janta Co -op. Bank 
Solapur Janta Co - op . Bank 
Solapur Janta Co - op . Bank 
Solapur Janta Co-op . Bank 
Solapur Janta Co- op . Bank 
Solapur Janta Co- op . Bank 
Solapur Janta Co- op . Bank 
Solapur Janta Co -op . Bank 
The Baramati Co.op. Bank 
The Baramati Co.op. Bank 
The Baramati Co.op. Bank 
The Baramati Co.op. Bank 
The Baramati Co.op. Bank 
The Baramati Co.op. Bank 
The Baramati Co.op. Bank 


0002358 


18 Rudra Sales 


5870025020372252 


19 Rudratej Steel Traders 


016013100000546 


20 Vishav Gazet 


016023100000648 


016023100000657 


21 Indrayani Enterprises 
22 Uddesh Constructions 


016023100000588 


016023100000636 


23 Eazy Kitchen 
24 Ishwary Kitchen 
25 Hariom Finance 


016023100000545 


016023100000606 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २२, २०१८ / चैत्र १, शके १ ९ ४० 


११ 


Sr. 
No. 


Name of the Account 

Holder (Accused / 
Finance institute ) 


Name of Bank 


Account No 


26 Rudra Machinary 


The Baramati Co.op. Bank 


016022100000642 


The Baramati Co-op . Bank 


016022100002675 


27 Katgaonkar S. R. and 

S. S. Sarvade 


28 Rudra Sales 


The Baramati Co -op . Bank 


016023100000630 


29 Rudra Mobiles 


The Baramati Co -op . Bank 


016023100000639 


30 Rudratej S. Katgaonkar 


The Baramati Co-op . Bank 


206/296 


31 Rudratej S. Katgaonkar 


The Baramati Co -op . Bank 


206/332 


32 Onkar S Katgaonkar 


The Baramati Co- op . Bank 


016022100002668 


The Baramati Co- op . Bank 


60209384609 


33 Rudra Trading 

Corporation . 
34 Katgaonkar Shekhar and 

Yash and Puja . 


The Baramati Co -op . Bank 


1779 


35 Indrayani Enterprises 


The Federal Bank Ltd. 


15930200001536 


36 Rudra Sales 


The Federal Bank Ltd. 


15930200001551 


The Federal Bank Ltd. 


15930200001544 


37 Rudra Trading 

Corporation . 


( C ) Vehicles Information : 


Sr.No. 


Owner of Vehicle 


Details of Vehicle 


1 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


Two Wheeler , Bajaj Platina, R.T.O. Reg . No. M.H.13 , 

A. S. 6679, Chasis No. 2 , DDDZZZSWM999535 . 


2 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


Two Wheeler , R.T.O. Reg.No. M.H.13 , C. C. 0412 , 
Chasis No. MDZA57AZ4FWL04878 . 


3 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


Two Wheeler , Bajaj Discover , R.T.O. Reg.No.M.H.13 , 

C. C. 0413 , Chasis No. MDZA57AZ9FWK02833. 


4 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


Two Wheeler , Hero Honda Splendar, R.T.O.Reg.No. 
M.H.13 , B. A. 5115 , Chasis No. 
MDLHA10ADB9F09339 . 


5 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


Maruti Omni, E Car , R.T.O. Reg.No. M.H.13 , A. C. 

6375 , Chasis No. MAZEVB11801148513K9. 


6 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


TATA Company Nano Car, R.T.O. Reg.No. M.H.13 , 

B. N. 6339, Chasis No. MAT612277FKC04452. 


7 Shekhar Revansiddha Katagaonkar 


TATA Company A.C.E. X. Four Wheeler , Goods 

Transport Vehicle , R.T.O. Reg.No.M.H.13 , 
A. N. 3282 . 


82 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , 

मार्च PP , POPC /27 , 


शके १ ९ ४० 


( D ) Other Properties :--- 


Details of property 


Sr.No. Name of the property holder 
1 ( 1 ) Shekhar Revansiddha Katagaonkar 

( 2 ) Sukeshini Shekhar Katgaonkar 
2 ( 1 ) Shekhar Revansiddha Katagaonkar 

( 2 ) Sukeshini Shekhar Katgaonkar 


Solapur Janta Co -op . Bank , Branch Ujani Colony, 

Solapur , 700 Gram Gold . 
Baramati Co-op . Bank , Branch Bhavani Peth , 

Solapur 250 Gram Gold . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


